“उद्योग सह संचालक (गट-आ” या 
संवर्गाची दि.०१.०१.२०२२ ची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग 
शासन परिपत्रक क्र. ज्येष्ठता-२०२२/५६/प्र.क्र.१५/उद्योग-३ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
विस्तार इमारत, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
दिनांक : ३० मे, २०२२. 


वाचा :- १) सामान्य प्रशासन विभाग, अधिसूचना दि.२१.६.२०२१ 

२) शासन समक्रमांकाचे दि.२४.३.२०२२ चे परिपत्रक 

३) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.पदोन्न- 
२०२०/२८९/प्र.क्र.५१/उद्योग-३, दि.२१.१.२०२१ व दि.९.८.२०२१ 

४ उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्र.पदोन्न- 
२०२०/३४८/प्र.क्र.६०/उद्योग-३, दि.०५.०३.२०२१ 

५) उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, शासन परिपत्रक क्र.ज्येष्ठसू- 
२०२१/९५/प्र.क्र.१८/उद्योग-३, दि.१०.२.२०२१ 

६) उद्योग संचालनालयाचे पत्र क्र.उस/आस्थापना-१/अंतिम ज्ये.सू./ 
उ.स.सं.(गट-ओ)/२०२२/ओ-६५३, दि.१२.०५.२०२२. 


) 
) 


शासन परिपत्रक :- 

उद्योग संचालनालयाच्या आस्थापनेवरील “उद्योग सह संचाळक (गट-आअ)” या 
संवर्गात दि.१.०१.२०२१ ते दि.३१.१२.२०२१ या कालावधीत संदर्भ क्रमांक ४ येथील शासन 
निर्णयान्वये एकूण ४ अधिकाऱ्यांना तात्पुरती पदोन्नती देण्यात आळी आहे. तसेच सदर 
आस्थापनेवर अतिरिक्त उद्योग संचालक हे एकाकी पद असून सदर पदाची ज्येष्ठतायादी 
स्वतंत्ररित्या प्रसिध्द करण्यात येत नाही. त्यामुळे सदर संवर्गातील अधिकाऱ्यांची नावे उद्योग 
सहसंचालक या संवर्गाच्या यादीमध्ये समाविष्ट करुन त्यांच्या नावासमोरील ]ोरा या 
स्तंभामध्ये सदर अधिकाऱ्यांची अतिरिक्त उद्योग संचालक या पदावर पदोन्नती देण्याची 
आल्याचे नमुद करण्यात येते. त्यानुसार संदर्भ क्रमांक ३ येथील दि.२१.१.२०२१ व 
दि.९.८.२०२१ च्या आदेशान्वये अतिरिक्‍त उद्योग संचालक या पदावर तात्पुरती पदोन्नती 
देण्यात आलेल्या अधिकाऱ्यांची नावासह उद्योग सहसंचालक (गट-अ) या संवर्गाची 
दि.१.१.२०२२ ची तात्पुरती ज्येष्ठतायादी संदर्भ क्रमांक २ येथील परिपत्रकान्वये प्रसिध्द 
करण्यात आली आहे. 
२. उद्योग सह संचालक (गट-अ) या संवर्गाची दि.१.१.२०२१ ची अंतिम ज्येष्ठतायादी 
संदर्भ क्रमांक ५ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. सदर ज्येष्ठता यादीतील कार्यरत 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येष्ठता-२०२२/५६/प्र.क्र.१५/उद्योग-३ 


नसलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्रमांक १ येथील 
अधिसूचनेतील तरतुदीनुसार वगळून सदर संवर्गाची अंतिम ज्येष्ठतायादी प्रसिध्द करण्याची 
उद्योग संचालनालयाच्या संदर्भ क्रमांक ६ येथील पत्रान्वये विनंती करण्यात आली आहे. 
३. यास्तव, उद्योग सह संचालक (गट-अ) या संवर्गाची दि.१.१.२०२२ ची अंतिम 
ज्येष्ठतायादी सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्रमांक १ येथील अधिसूचनेतीळ तरतुदी 
विचारात घेऊन या परिपत्रकासोबतच्या परिशिष्ट-३ प्रमाणे प्रसिध्द करण्यात येत आहे. 
४. मा.उच्च न्यायालयाने याचिका क्र. २७९७/२०१५ वर दिलेल्या न्यायनिर्णयानुसार 
तसेच, यासंदर्भात मा.सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशोष अनुमती याचिका 
क्र.२८३०६/२०१७ वरील अंतिम न्यायनिर्णयानुसार सन २००४ नंतरच्या निवड्याद्यांमध्ये 
बदल झाल्यास, त्यानुसार सदर ज्येष्ठतासूचीमध्ये बदल होईल. 
दघ. सदर Bae परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२२०५३१११५४५९०५१० 
असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


सोबत :- परिशिष्ट-३ Ravindra V 
Gurav 
(रविंद्र गुरव) 
शासनाचे सह सचिव 
प्रति, 


१. विकास आयुक्‍त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई. 
२. संबंधित अधिकारी-(द्वारा-विकास आयुक्त (उद्योग), उद्योग संचालनालय, मुंबई) 
३. निवडनस्ती (उद्योग-३). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


दरवषी ज्येष्ठता यादी प्रसिध्द करण्याचा विहित नमूना (नियम ५) 
९. संवर्गाचे नाव - उद्योग सह संचालक (गट-अ) 
२. वेतन श्रेणी - एस-२५, ७८८००-२०९२०० 
३. दि.९ जानेवारी २०२२ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची (दि.१.९.२०२१ ते ३१.९२.२०२१ या कालावधीत कार्यरत कर्मचाऱ्यांची ) 


नियम ३ शासकीय संबंधीत पदावर जन्मदिनांक प्रवर्ग नियम ३ (२) wea | सेवानिवृत्तीचा भणिक शेरा 
(२) (ब) अधिकाऱ्याचे नाव |नियुक्‍तीचा मार्ग (अ) नुसार दिनांक 
नुसार ज्येष्ठता संवर्गात प्रत्यक्ष रूजू 
क्रमांक दिनांक 
२ v & [1 ९७ 


श्री.शै.गि.राजपूत ०१.०६.१९६७ ०१.०९.२०१५ २६.०८.२०१५ | ३१.०५.२०२५ .ई. शासन निर्णय क्र.पदोन्न-१४१५/प्र.क्र.२६/ 
(१७.०६.२०१४) उद्योग-३, दि.२६.०८.२०१५ अन्वये 

उद्योग सह संचालक (गट-अ) या पदावर 

तदर्थ स्वरुपात पदोन्नती. 

शासन ज्ञापन क्र.इएसटी-२०१५/६९७/प्र.क्र.१३४ 
उद्योग-३ दि.०१.०६.२०१८ अन्वये 

श्री शै.ग.राजपूत यांना सेबाकनिष्ठ असलेले 

श्री वि.ल.राजाळे, उ.स.सं. यांचा पदोन्नतीचा 
(प्रत्यक्षात रूजू दिनांक) १७.०६.२०१४ हा 
मानिव दिनांक मंजूर करण्यात आला आहे. 


श्री.स.सं.सुरबसे ०५.०१.१९६८ । अनुसूचित जाती २०.०६.२०१४ १०.०६.२०१४ | ३१.०१.२०२६ एम.ई. शासन निर्णय क्र.पदोन्न-१२१३/प्र.क्र.३३/ 
(वैध) (मेक-डिझाईन) |उद्योग-३, दि.१०.०६.२०१४ अन्वये 
(विशेष उद्योग सह संचालक (गट-अ) या पदावर 
प्राविण्यासह) | तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 
एम.बी.ए. 


नियम ३ 
(२) (ब) 
नुसार ज्येष्ठता 
क्रमांक 


शासकीय संबंधीत पदावर जन्मदिनांक 


अधिकाऱ्याचे नाव |नियुक्‍तीचा मार्ग 


v 


नियम ३ (२) 
(अ) नुसार 
संवर्गात प्रत्यक्ष रूजू 
दिनांक 
द 


शेरा 


[1 ee ° 


88.019. 8863 


श्री.अ.प्र.धर्माधिकारी १२.०२.१९६४ 


२१.०१.२०२१ 


२३१.०८.२०१५ 


२१.०१.२०२१९ 


२६.०८.२०१५ 


२३१.०७.२०२१ 


२८.०२.२०२२ 


(इलेक्ट्रीकल) 
एम.ई. 
(एन्स्ट्र्यू) 


बी.ई. 
(इलेक्ट्रिकल) 


शासन निर्णय क्र.पदोन्न-१४१५/प्र.क्र.२६/ 
उद्योग-३, दि.२६.०८.२०१५ अन्वये 
उद्योग सह संचालक (गट-अ) या पदावर 
तदर्थ स्वरुपात पदोन्नती. 

शासन निर्णय क्र.पदोन्न-२०२०/२८९/ 
प्र.क्र.५१/उद्योग-३, दि.२१.०१.२०२१ 
अन्वये अतिरिक्‍त उद्योग संचालक 
(गट-अ) या पदावर पदोन्नती. 
दि.३१.०७.२०२९ रोजी सेवानिवृत. 
शासन निर्णय क्र.पदोन्न-१४१५/प्र.क्र.२६/ 
उद्योग-३, दि.२६.०८.२०१५ अन्वये 
उद्योग सह संचालक (गट-अ) या पदावर 
तदर्थ स्वरुपात पदोन्नती. 


नियम ३ शासकीय संबंधीत पदावर जन्मदिनांक प्रवमी । नियम ३ (२) wera | सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक शेरा 
(२) (ब) अधिकाऱ्याचे नाव |नियुक्‍तीचा मार्ग (अ) नुसार दिनांक दिनांक अर्हता 
नुसार ज्येष्ठता संवर्गात प्रत्यक्ष रूजू 

क्रमांक दिनांक 
| ok २ ३ v & द | ७ | ८ ९ [1 ee 
ष्‌ श्री.सं.ज.कोरबू पदोन्नती २३.०६.१९६७ |। अनुसूचित जमाती ०९.०८.२०२१ ०९.०८.२०२१ | ३०.०६.२०२५ बी.ई. शासन निर्णय क्र.आयएसटी-२०११/प्र.क्र.२०५/ 

(वैध) (मेकॅनिकल  ।उद्योग-३, दि.२३.०५.२०१२ अन्वये 
इंजिनिअरिंग) ।अधिक्षकिय उद्योग अधिकारी पदावर पदोन्नती. 


शा.नि.क्र.ज्येष्ठता-४५१३/३१२०/प्र.क्र.२७/उ-२, 
दि.३१.०८.२०१३ अन्वये श्री.कोरबू हे 
उ.उ.सं.(तां.) या पदावरील परिविक्षा कालावधी 
विहित कालावधी व संधीमध्ये यशस्वीरित्या 

पूर्ण केल्यामुळे म.ना.से. (ज्येष्ठतेचे विनियमन) 
नियमावली १९८२ मधील परिच्छेद ४ (१) 
अनुसार ज्येष्ठता निश्‍चित करण्यात 

आली आहे. 


शासन निर्णय क्र.इएसटी-२०१५/६०९/प्र.क्र.११८/ 
उद्योग-३, दि.१९.०३.२०१६ अन्वये 

उद्योग सह संचालक (गट अ) या पदावर तदर्थ 
स्वरुपात पदोन्नती. 

शासन निर्णय क्र.पदोन्न-२०२०/२८९/ 
प्र.क्र.५१/उद्योग-३, दि.०९/०८/२०२१ 

अन्वये अतिरिक्‍त उद्योग संचालक 

(गट-अ) या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात पदोन्नती. 


नियम ३ शासकीय संबंधीत पदावर जन्मदिनांक प्रवर्ग नियम ३ (२) ज्येष्ठतेचा | सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक शेरा 
(२) (ब) अधिकाऱ्याचे नाव |नियुक्‍तीचा मार्ग (अ) नुसार दिनांक दिनांक अर्हता 
नुसार ज्येष्ठता संवर्गात प्रत्यक्ष रूजू 
क्रमांक दिनांक 
२ v य्‌ द | ७ | ८ [1 ९७ ० 
श्री.ग.ओं.भारती १८.०८.१९६७ भ.जमाती (ब) १२.१२.२०१९ १३.११.२०१९ | ३१.०८.२०२५| —-BLE.(Mech) ।१२१५/२७१/प्र.क्र.१५/उद्योग-३, 
(वैध) (थर्मल इंजि.) । दि.९०.०२.२०१६ अन्वये 
M.B.A. "अधिक्षकिय उद्योग अधिकारी (गट-अ)" 
(Pers Mayot) [Al पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 
"उद्योग सह संचाळक (गट-अ)" 
या पदावर तात्पुरत्या स्वरूपात 
दिनांक १३.११.२०१९ अन्वये पदोन्नती. 
श्री.का.ग.डेकाटे ०७.१०.१९६५ १९,०३.२०२१ ०५.०३.२०२१ | ३१.१०.२०२३ | ALE. (Mech) |शासन निर्णय क्र.पदोन्न-१४१३/९२७/ 


aN. 


शि १७.१२.१९६५ प 
(वैध) 


०८.०३.२०२१ ०५.०२.२०२१ 


२३१.१२.२०२३ 


बा.इ,(इलेक्ट्राकल) |शा. 


प्र.क्र.१७७/उद्योग-३, दि.१५.०१.२०१५ अन्वये 
अधिक्षकिय उद्योग अधिकारी (गट-अ) 

या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतो. 

शासन निणेय क्र.इएसटो-२०२०/३४८/प्र.क्र.६०/ 
उद्योग-३, दि.०५.०३.२०२१ अन्वये 

उद्योग सह संचालक (गट अ) या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतो. 


.क्र.पदान्न-१२१६/१८८७/प्र.क्र.८७/उ-३, 
दि.२६.१२.२०१६ अन्वये उद्योग उप संचालक 
(तां.) (गट अ) या पदावरुन 

अधिक्षकय उद्योग अधिकारो (गट अ) 

या पदावर तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतो. 
(रुजू दि.०७.०१.२०१७) 

शासन निणेय क्र.इएसटो-२०२०/३४८/प्र.क्र.६०/ 
उद्योग-३, दि.०५.०३.२०२१ अन्वये 

उद्योग सह संचालक (गट अ) या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतो. 


नियम ३ शासकीय संबंधीत पदावर जन्मदिनांक प्रवर्ग नियम ३ (२) wera | सेवानिवृत्तीचा शैक्षणिक शेरा 
(२) (ब) अधिकाऱ्याचे नाव |नियुक्‍तीचा मार्ग (अ) नुसार दिनांक दिनांक अर्हता 
नुसार ज्येष्ठता संवर्गात प्रत्यक्ष रूजू 
क्रमांक दिनांक 
1 & | ७ | ८ [1 ९७ _| 
०३.०७.१९७१ १५८.०३.२०२१ ०५.०३.२०२१ | २३१.०७.२०२९ शा.न.क्र.पदोन्न-१२१६/१८८७/प्र.क्र.८'७/उद्योग-३, 
दि.२६.१२.२०१६ अन्वये आधक्षाकय उद्योग 
अधिकारा (गट-अ) या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती. 
शासन निणेय क्र.इएसटो-२०२०/३४८/प्र.क्र.६०/ 
उद्योग-३, दि.०५.०३.२०२१ अन्वये 
उद्योग सह संचालक (गट अ) या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती. 
०२.०७.१९६३ ०९,०३.२०२१ ०५.०३.२०२१ | २१.०७.२०२३ शा.नि.क्र.पदोन्न-१२१६/१८८७/प्र.क्र.2७/उद्योग-३, 


दि.२६.१२.२०१६ अन्वये अधिक्षांकय उद्योग 
अधिकारा (गट-अ) या पदावर तात्पुरत्या 
स्वरुपात पदोन्नती. 

शासन निणेय क्र.इएसटो-२०२०/३४८/प्र.क्र.६०/ 
उद्योग-३, दि.०५.०३.२०२१ अन्वये 

उद्योग सह संचालक (गट अ) या पदावर 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नतो. 


